सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ९ , अंक ११ ( ३ ) ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भाग चार - अ -१ ९ -१ 


गृह विभाग 

२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


परकीय चलन संचय आणि तस्करीविषयक हालचालींना प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७४ . 

क्रमांक संकीर्ण -०१२३ / प्र.क्र .०५ / विशा -३ अ . – परकीय चलन संचय आणि तस्करीविषयक हालचालींना प्रतिबंध अधिनियम , 
१ ९ ७४ ( १ ९ ७४ चा ५२ ) याच्या कलम ८ ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार मंडळ गठित 
करण्याच्या संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता 
सल्लागार मंडळ तात्काळ पुनर्गठित करीत आहे आणि त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . नितीन जामदार यांची आणि उक्त सल्लागार 
मंडळाचे सदस्य म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . आर . एम . सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी . व्ही . हरदास ( सेवानिवृत्त ) यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


( १ ) 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १५.०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2023 . 


NOTIFICATION 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. MIS - 0123 / CR - 05 / SPL - 3 ( A ) .- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 8 of 
the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) , 
and supersession of earlier orders and notifications regarding constitutions of the Advisory Board , 
the Government of Maharashtra hereby re - constitutes , with immediate effect , the Advisory Board 
for the purpose of the said Act , and appoints Hon'ble Shri Justice Nitin Jamdar to be its Chairman 
and Hon'ble Shri Justice R.M.Savant ( Retd . ) and the Hon'ble Shri Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as 
Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

गृह विभाग 

२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना 
प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडीओपायरेट्स ) , वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती 
यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ८१ . 


भाग चार - अ -१ ९ -२ 


३ 


क्रमांक संकीर्ण -०१२३ / प्र.क्र .०५ / विशा -३ अ . – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादायक 
व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडीओपायरेट्स ) , वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा 
काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ८१ ( १ ९ ८१ चा महा .५५ ) याच्या कलम 
९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार मंडळ गठित करण्याच्या संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व 
अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता सल्लागार मंडळ तात्काळ पुनर्गठित करीत 
आहे आणि त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . नितीन जामदार यांची आणि उक्त सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून मा . न्यायमूर्ती 
श्री . आर . एम . सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी . व्ही . हरदास ( सेवानिवृत्त ) यांची नियुक्ती करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2023 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS , BOOTLEGGERS , DRUG - OFFENDERS , 
DANGEROUS PERSONS , VIDEO PIRATES , SAND SMUGGLERS AND PERSONS ENGAGED IN BLACK - MARKETING 
OF ESSENTIAL COMMODITIES ACT , 1981 . 


No. MIS - 0123 / CR - 05 / SPL - 3 ( A ) .— In exercise of the powers conferred by section 9 of the 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords , Bootleggers , Drug - offenders , 
Dangerous Persons , Video Pirates , Sand Smugglers and Persons engaged in Black - Marketing 
of Essential Commodities Act , 1981 ( Mah . LV of 1981 ) , and supersession of earlier orders and 
notifications regarding constitutions of the Advisory Board , the Government of Maharashtra hereby 
re - constitutes , with immediate effect , the Advisory Board for the purpose of the said Act , and appoints 
Hon'ble Shri Justice Nitin Jamdar to be its Chairman and Hon'ble Shri Justice R.M.Savant ( Retd . ) 
and the Hon'ble Shri Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

गृह विभाग 


भाग चार - अ -१ ९ -२ अ 


२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम , १ ९ ८० . 

क्रमांक संकीर्ण -०१२३ / प्र.क्र .०५ / विशा -३ अ. काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा पुरवठा अधिनियम , १ ९ ८० 
( १ ९ ८० चा ७ ) याच्या कलम ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार मंडळ गठित करण्याच्या 
संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता सल्लागार मंडळ 
तात्काळ पुनर्गठित करीत आहे आणि त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . नितीन जामदार यांची आणि उक्त सल्लागार मंडळाचे सदस्य 
म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . आर . एम . सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी . व्ही . हरदास ( सेवानिवृत्त ) यांची नियुक्ती करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


५ 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2023 . 


NOTIFICATION 


PREVENTION OF BLACK - MARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES ACT , 1980 . 

No.MIS - 0123 / CR - 05 / SPL - 3 ( A ) .— In 

exercise of the powers conferred by section 9 of the Prevention 
of Black - marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act , 1980 ( 7 of 1980 ) , 
and supersession of earlier orders and notifications regarding constitutions of the Advisory Board , 
the Government of Maharashtra hereby re - constitutes , with immediate effect , the Advisory Board 
for the purpose of the said Act , and appoints Hon'ble Shri Justice Nitin Jamdar to be its Chairman 
and Hon'ble Shri Justice R.M.Savant ( Retd . ) and the Hon'ble Shri Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as 
Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

गृह विभाग 


२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , १ ९ ८० . 

क्रमांक संकीर्ण -०१२३ / प्र.क्र .०५ / विशा -३ अ . – राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , १ ९ ८० ( १ ९ ८० चा ६५ ) याच्या कलम ९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार मंडळ गठित करण्याच्या संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व अधिसूचना 
अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता सल्लागार मंडळ तात्काळ पुनर्गठित करीत आहे आणि 
त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . नितीन जामदार यांची आणि उक्त सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . आर . एम . 
सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी . व्ही . हरदास ( सेवानिवृत्त ) यांची नियुक्ती करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2023 


NOTIFICATION 


NATIONAL SECURITY ACT , 1980 . 

No. MIS - 0123 / CR - 05 / SPL - 3 ( A ) .- In exercise of the powers conferred by section 9 of the National 
Security Act , 1980 ( 65 of 1980 ) , and supersession of earlier orders and notifications regarding 
constitutions of the Advisory Board , the Government of Maharashtra hereby re - constitutes , with 
immediate effect , the Advisory Board for the purpose of the said Act , and appoints Hon'ble Shri Justice 
Nitin Jamdar to be its Chairman and Hon'ble Shri Justice R.M.Savant ( Retd . ) and the Hon'ble Shri 
Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 

Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

गृह विभाग 


२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक संकीर्ण -०१२३ / प्र.क्र .०५ / विशा -३ अ . – गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास 
प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ४६ ) याच्या कलम ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि सल्लागार 
मंडळ गठित करण्याच्या संबंधातील यापूर्वीचे आदेश व अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनांकरिता सल्लागार मंडळ तात्काळ पुनर्गठित करीत आहे आणि त्याचा अध्यक्ष म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . नितीन जामदार यांची 
आणि उक्त सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून मा . न्यायमूर्ती श्री . आर . एम . सावंत ( सेवानिवृत्त ) व मा . न्यायमूर्ती श्री . पी . व्ही . हरदास 
( सेवानिवृत्त ) यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


९ 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जानेवारी २३ , २०२३ / माघ ३ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd January 2023 


NOTIFICATION 


PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT , 1988 . 

No. MIS - 0123 / CR - 05 / SPL - 3 ( A ) .- In exercise of the powers conferred by section 9 of the 
Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 ( 46 of 1988 ) , 
and supersession of earlier orders and notifications regarding constitutions of the Advisory Board , 
the Government of Maharashtra hereby re - constitutes , with immediate effect , the Advisory Board 
for the purpose of the said Act , and appoints Hon'ble Shri Justice Nitin Jamdar to be its Chairman 
and Hon'ble Shri Justice R.M.Savant ( Retd . ) and the Hon'ble Shri Justice P. V. Hardas ( Retd . ) as 
Members of the Advisory Board . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 

Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


